मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, अमरावती यांच्या अधिपत्याखालील 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२१/प्र.क्र.७०/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०६ ऑक्टोबर, २०२१ 


संदर्भ : १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२१/ प्र.क्र.१८/ 
प्रशासन-१ दि. १६ मार्च, २०२१ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि. १० ऑगस्ट, २०२१ 
३) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे 
दि. २५ ऑगस्ट , २०२१ रोजीचे पत्र. 
शासन निर्णय -: 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, अमरावती; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती; अधीक्षक 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला; अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 
यवतमाळ यांच्याकडील अस्थायी पदे दि. ०१ मार्च, २०२१ ते ३१ ऑगस्ट, २०२१ पर्यंत चालू ठेवण्यात 
आली होती. 
२. आता या शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
अमरावती; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती; अधीक्षक अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला; अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, यवतमाळ 
यांच्या अधिपत्याखालील पुढीळ विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदे, रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे, जिल्हा परिषद अस्थायी आस्थापनेवरील पदे सहा 
महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत ,या अटीच्या अधीन राहून दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२१ 
पासून दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२२ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 


कार्यालयाचे नाव नियमित जिल्हा परिषद रूपांतरित 
अस्थायी आस्थापनेवरील  ।अस्थायी 
आस्थापनेवरील । पदे आस्थापनेवरील 
पदे पदे 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक | ०५ a aa 

बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 

अमरावती 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन-२०२१/प्र.क्र.७० /प्रशासन-१ 


अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक | ६८१ ०१ २०५ 
बांधकाम मंडळ, अमरावती 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक | ९२३ ०४ ११३ 
बांधकाम मंडळ, अकोला 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक | ६६२ ०८ ९५ 
बांधकाम मंडळ, यवतमाळ 


३. दि. २५ नोव्हेंबर, २००४ च्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत स्थापत्य 
शाखेतील क्षेत्रिय स्तरावरील नियमित संवर्गापैकी ३४ संवर्गातील पदांचा आणि दि. २२ फेब्रुवारी, 
२०११ च्या शासन निर्णयान्वये उर्वरित ३५ पासून पुढील संवर्गातील पदांचा सुधारीत आकृतीबंध 
निश्चित करण्यात आलेला आहे. या शासन निर्णयातील तरतूदी/सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


४. या बाबीवरील खर्च मंडळ कार्यालयातील पदांसाठी २०५९-सार्वजनिक बांधकामे ८०- 
सर्वसाधारण, ००१- संचालन व प्रशासन (चार) पर्यवेक्षण (योजनेतर) व विभाग/ उपविभागांतर्गत 
पदांसाठी २०५९-सार्वजनिक बांधकामे, ८०- सर्वसाधारण - ००१-संचाळन व प्रशासन (पाच) 
कार्यान्वयन (योजनेतर) या लेखाशिर्षाखालील चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा व या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.: पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ आ.पु.क. दि. १० ऑगस्ट, 
२०२१ या झासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
सदर झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२११००६१७१०१९८२१८ असा आहे. 
हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Vikram Nivrutti 
Dhamal 


(वि.नि.ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत-१. महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३.महालेखापाल-२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
४.महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
५.वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय, मुंबई. 
६.वित्त विभाग (आ.पु.क.), मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन-२०२१/प्र.क्र.७० /प्रशासन-१ 


७.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती 

८.अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती 

९. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला 

१०.अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, यवतमाळ 

११.संबंधित कोषागार / उप कोषागार अधिकारी 

१२.कार्यासन अधिकारी, सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. कार्यासन अधिकारी, प्रशासन-१, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


(निवडनस्ती) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


